Reg . No . / NPCITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक ७ ] शनिवार , जुलै १६ , २०१६ / आषाढ २५ , शके १९३८ [ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ५५ .०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


संदर्भ :- ( १ ) शासन निर्णय सा .प्र .वि .क्र . विकाअ- २००७/ ४४० / प्र .क्र . १७४/ २००७/ ५, दिनांक २५- ०७ - २००७ 


( २ ) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र . विकाअ - २००७ /प्र . क्र . ३८९ / ५ , दिनांक १- ८ - २००८ 


क्रमांक एमएजी- कार्या-८ -टे - ३- सांले- २०१६-५५६ 


संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , आशुतोष सलिल, जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसुचिमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या एकूण ८५ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती हा निर्णय 
निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षकिंवा विद्यमान नगर परिषद/ नगर पंचायत कमेटी बरखास्त होणे , यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यत अस्तिवात 
राहील . तसेच राज्य शासनास , विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी , केव्हाही कारणे न देता संपुष्टात 
आणण्याचा अधिकार राहील . ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापुर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास , विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले 
सर्व साहीत्य संबंधीत पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबधीत विशेष 
कार्यकारी अधिका- यांची राहील . 


( २ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम राहतील. 


( एक ) साक्षांकनाचे काम :- साक्षांकनासाठी पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणासाठी त्यांच्या आणलेल्या दस्तऐवजाचे साक्षांकण ,पडताळणी 
किंवा अधिप्रमान करणे आणि राज्य शासनाने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर त्यांची विहीत मोहोर उमटवणे व तारखेसह स्वाक्षरी 
करणे व स्वाक्षरी खाली स्वतःचे नावही लिहीणे . 

( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे :- पालकाचे उत्पन्न इत्यादीबाबत वस्तुस्थितीची पुर्ण पडताळणी केल्यानंतर उत्पन्नविषयक प्रमाणपत्र देणे . 


ना - एक - १ ( १३८५) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६ , २०१६ / आषाढ २५ , शके १९३८ 


( तीन) ओळखपरेड :- संबंधित पोलीस आयुक्त / जिल्हा पोलीस अधीक्षक जेव्हा मागणी करतील तेव्हा शासनाने वेळोवेळी केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार 
व दिलेल्या आदेशानुसार ओळखपरेड घेण्याची कार्यवाही करणे . 

(३) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका - यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या पोलीस स्टेशनकडुन उपलब्ध 
करून देण्यात येईल . तसेच साक्षांकित केलेल्या किंवा उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दिलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमुद करावी . ज्यावेळेस 
या नोंदवहीची अवलोकनासाठी मागणी पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे कडुन केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी . 


( ४ ) या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यांत आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांची, शातंता प्रस्तापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 


मोहल्ला समिती/ शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक , यांनी नियुक्ती करावी . 


( ५) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असुन त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामाबाबत 
कोणतेही मानधन वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


( ६ ) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैद्यता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या कार्यकारी अधिकारी पदाच्या 
कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे . 


अनुसूची 


सावली नगर पंचायत 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


( २ ) 


( ३ ) 


राह . सावली 
राह . सावली 
राह . सावली 


गेडाम संगिता प्रितम 
विनोद भगवान वाळके 
सेविंद्र विठ्ठल मडावी 
संतोषवार चंद्रकांत नानाजी 
रजनी राजेश्वर भडके 
सातरे विजय बापु 
गेडाम छत्रपती आनंदराव 
शिला काशीनाथ शिंदे 
सुरमवार निलम निखिल 
दुवावार अंशु नितीन 
वाढई साधना ईश्वर 
सुरमवार नरेंद्र रामभाऊ 
मोहुर्ले भोगश्वर केशव 
रस्से कुसुम शंकर 
योगिता अनिल बुगदलवार 
यासलवार विलास त्र्यंबक 
संगिडवार तृप्ती सचिन 


राह . सावली 
राह . सावली 
राह . सावली 
राह . सावली 
राह . सावली 
राह . सावली 
राह . सावली 
राह . सावली 
राह . सावली 
राह . सावली 
राह . सावली 
राह . सावली 
राह . सावली 


राह . सावली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६, २०१६ / आषाढ २५ , शके १९३८ 


पोंभुर्णा नगर पंचायत 


चायत 


बुरांडे पुष्पा गोकूळ 
कावळे किशोर लहानुजी 
सविता अशोक गेडाम 


वनकर श्वेता महेंद्र 


गेडाम जयपाल कालीदास 
कोडापे शारदा उध्दव 
कस्तुरे विजय दशरथ 
गुरनुले कल्पना लक्ष्मण 
नैताम ईश्वर बुधाजी 
चलाख मोहन दुर्योधन 
कुरेशी रजिया परविन इक्बाल अहेमद 


राह . पोंभुर्णा 
राह. पोंभुर्णा 
राह. पोंभुर्णा 
राह. पोंभुर्णा 
राह. पोंभुर्णा 
राह. पोंभुर्णा 
राह . पोंभुर्णा 
राह. पोंभुर्णा 
राह. पोंभुर्णा 
राह. पोंभुर्णा 
राह. पोंभुर्णा 
राह. पोंभुर्णा 
राह . पोंभुर्णा 
राह. पोंभुर्णा 
राह. पोंभुर्णा 
राह. पोंभुर्णा 
राह. पोंभुर्णा 


चांदेकर माधुरी विनोद 
बघेल अमरसिंह बेनिसिंह 
कुरेशी अतिक अहेमद शब्बीर अहेमद 
मॅकलवार सुनिता दिलीप 
बघेल नेहा नरेंद्रसिंह 
गोरंटीवार गजानन पोचन्नाजी 


कोरपना नगर परिषद 


बावणे नंदाताई विजयराव 
सय्यद सुहेल आबीद अली 
धारणकर ऊज्वला रमेश 
शेख फरीदा अंजूम इस्माईल 
पंधरे संगिता मिन्नाथ 
भगत कांताबाई भिमराव 
पारखी अर्चना शंकर 
सय्यद शमशाद परविन उमर 
पंधरे रामदास खुशालराव 
खोबरकर ज्योत्सना कवडू 
तुराणकर सुभाष बापूराव 
तेलंग विजय लक्ष्मण 
चन्ने रेखा भगत 
चन्ने मनोहर बळीराम 
डोहे अशोक तुकाराम 
सैय्यद मसुदअली ताहेरअली 
मडावी राधीका कवडू 


राह . कोरपना 
राह . कोरपना 
राह. कोरपना 
राह . कोरपना 
राह. कोरपना 
राह . कोरपना 
राह . कोरपना 
राह . कोरपना 
राह . कोरपना 
राह. कोरपना 
राह . कोरपना 
राह . कोरपना 
राह. कोरपना 
राह . कोरपना 
राह. कोरपना 
राह . कोरपना 
राह. कोरपना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६ , २०१६ / आषाढ २५ , शके १९३८ 


जिवती नगर परिषद 


0 


- 


0 


< 


& 


M 


6 


. 


सुनंदा गोविंदा राठोड 
आडे सविता रोहीदास 
जाधव रंजनाबाई अशोकराव 
दत्ता रामसिंग राठोड 
केशव शंकर चव्हाण 
अनुसयाबाई संग्राम राठोड 
कविता गजानन आडे 
वसंत नारायण राठोड 
पुष्पा नानाजी नैताम 
सुनिता दिवाकर वेट्टी 
जुमनाके गजानन गोदरु 
चव्हाण किरण शरद 
अमर अर्जुनसिंग राठोड 
शेख अशपाक रसुल 
प्रिया निशीकांत सोनकांबळे 
मारोती नागनाथ बेल्लाळे 
धावडे रसीदअली शेरअली 

गोंडपिपरी नगर परिषद 


राह . जिवती 
राह . जिवती 
राह . जिवती 
राह . जिवती 
राह. जिवती 
राह. जिवती 
राह . जिवती 
राह. जिवती 
राह . जिवती 
राह . जिवती 
राह. जिवती 
राह . जिवती 
राह .. जिवती 
राह . जिवती 
राह . जिवती 
राह. जिवती 
राह. जिवती 


0 


2 


संकुलवार शोभा मनोहर 
हुलके लताताई रामदास 
नेवारे इंदिरा संजय 
पुन राकेश आशिराम 
खेवले निर्मला उमाकांत 
झाडे प्रदिप नारायण 
पुणेकर सरिता कैलास 
चरडे सुरेश जयराम 
इटेकर जितेंद्र काशीनाथ 
कुसनाके अश्विन बाळकृष्ण 
नगारे किरण मनोहर 
झाडे संजय दादाजी 
गौर चेतनसिंह अरुणसिंह 
गेडाम कल्पना विनोद 
कुळमेथे सविता बबलु 
नरहरशेट्टी प्रविण प्रदिप 
साखलवार सपना अरुण 


राह. गोंडपिपरी 
राह . गोंडपिपरी 
राह . गोंडपिपरी 
राह . गोंडपिपरी 
राह . गोंडपिपरी 
राह . गोंडपिपरी 
राह . गोंडपिपरी 
राह. गोंडपिपरी 
राह . गोंडपिपरी 
राह . गोंडपिपरी 
राह . गोंडपिपरी 
राह . गोंडपिपरी 
राह . गोंडपिपरी 
राह . गोंडपिपरी 
राह. गोंडपिपरी 
राह . गोंडपिपरी 
राह . गोंडपिपरी 


चंद्रपूर : 
दिनांक १ जुलै २०१६ . 


आशुतोष सलील , 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जुलै १६, २०१६ / आषाढ २५ , शके १९३८ 


भाग १ ( असा .) (ना. वि . पु.), म. शा. रा., अ. क्र. ८. 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


ण्याचा 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्र . क . लि -उ. जि .-भू. ( सा )- कावि- १०६५ - २०१६. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना , क्रमांक ५२३ दिनांक २३ - ३- २०१५ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, नागपूर जिल्हाधिका -याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूचि तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पांडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) (सामान्य ), नागपूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची -एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८ - अ - ६५ - २०१४- १५, सालई ( मा ), तालुका पारशिवनी, जिल्हा नागपूर 

भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 


अ . क्र 


( २ ) 


हे . आर 
० ५२ 


२१० 


२१३ 


० ५१ 


२१२ 


० १९ 


एकूण . . १२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै १६ , २०१६ / आषाढ २५ , शके १९३८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - पेंच नदीवर पुलाच बांधकामाबाबत 


प्रकल्पकार्याचेवर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: - पेंच नदीवर पुलाचेबांधकामाबाबत . 
: - पायाभूत सुविधा. 

( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभांशसंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( सामान्य ), नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


नागपूर : 
दिनांक १५ जुलै २०१६ . 


सचिन कुर्वे , 
जिल्हाधिकारी, नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION ,PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI,PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS,CIVIL LINES, NAGPUR- 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTINGSTATIONERY AND PUBLICATION , 
21 - A. NETAJI SUBHASH ROAD . CHARNI ROAD. MUMBAI 400004 . 


